निबंधक, भूमी संपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना प्राधिकरण, औरंगाबाद या 
कार्यालयातील लिपिक-टंकलेखकाचे Rad 
पद प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः प्रतिनि-२५२२/प्र.क्र.१३४/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २० सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा: १) सा.प्रवि. शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/कार्यासन १२, 
दि. १७-१२-२०१६. 
२) सा.प्र.वि. शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-२०१७/प्र.क्र.१२०/कार्या-१४, दि. ३१-०८-२०१७. 
३) सा.प्र.वि. शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५१०/कार्या.१२, दि. १६-०२-२०१८ 
४ सा.प्र.वि. शासन पत्र क्र. प्रतिनि-२५२२/प्र.क्र.१३४/१४-अ, दि. १९-०७-२०२२. 


शासन आदेठा 


संदर्भाधिन क्र. १ येथील दिनांक १७-१२-२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रतिनियुक्‍तीचे धोरण 
निश्चित करण्यात आले असून, संदर्भाधिन क्र. ३ येथील दि. १६-०२-२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसाठी अटी व शर्ती आणि नियुक्तीची कार्यपध्दती याबाबतच्या धोरणामध्ये सुधारणा 
करण्यात आली आहे. मंत्रालयीन संवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रतिनियुकक्‍्तीबाबत करावयाची 
कार्यपध्दती संदर्भाधिन क्र. २ येथील दि. ३१-०८-२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आली 
आहे. उपरोक्त शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार संदर्भाधिन क्र. ४ येथील दि. १९-०७-२०२२ च्या 
पत्रान्वये मंत्रालयीन विभागातील लिपिक-टंकलेखकांकडून निबंधक, भूमी संपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना प्राधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयातील लिपिक-टंकलेखकाचे १ रिक्त पद प्रतिनियुक्तीने 
भरण्याकरीता इच्छुकता मागविण्यात आली होती. त्यानुसार मंत्रालयीन विभागाकडून प्राप्त इच्छुक्तेमधून 
श्री. oH. कुकलारे, लिपिक-टंकलेखक, गृह विभाग यांची निबंधक, भूमी संपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना प्राधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयात प्रथमत: ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. | कर्मचाऱ्याचे नांवव | सध्याचा विभाग प्रतिनियुक्‍तीचे प्रतिनियुक्‍तीचे 
पदनाम ठिकाण ठिकाणावरील पदनाम 
1 १_| २ ३ 1 ae 4 
7 श्री. कृ.क. कुकलारे, | गृह विभाग निबंधक, भूमी । लिपिक-टंकलेखक 
लिपिक-टंकलेखक संपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना 
प्राधिकरण, 
औरंगाबाद 


२. उपरोक्त नमूद कर्मचाऱ्याची सेवा त्याच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यालयात खालील अटींच्या 

अधीन राहून प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 

(अ) ज्या तारखेला शासकीय सेवेतील पदाचा कार्यभार सुपूर्द करील त्या तारखेपासून 
प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल आणि ती सेवा ज्या तारखेला संबंधित कर्मचारी आपल्या 
शासकीय पदाचा कार्यभार पुन्हा स्वीकारील त्या तारखेला समाप्त होईल. 


शासन आदेडा क्रमांकः प्रतिनि-२५२२/प्र.क्र.१३४/१४-अ 


(ब) जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाला आवश्‍यक वाटली तर प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्याला परत बोलावून घेण्याचा अधिकार शासन/संवर्ग 
नियंत्रण अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी राखून ठेवील 

(क) जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला आवश्‍यक वाटली नाही तर त्याला मूळ विभागाकडे परत 
पाठवण्याची मुभा स्वीयेत्तर नियोकत्याला राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठवण्यापूर्वी स्वीयेत्तर 
नियोक्त्याने शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे; आणि 

(ड) त्याने मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे अशी कमीत कमी तीन महिन्यांची 
लेखी नोटीस शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्याला मूळ विभागाकडे परत येण्याची 
मुभा राहील. 


३.  प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीत संबंधित कर्मचाऱ्याला प्रतिनियुक्ती भत्ता देय असणार नाही. 
म.ना.से.(पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा...इ.) नियम १९८१ मधील नियम ४० (परिशिष्ट दोन) व सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १७-१२-२०१६ मधील तरतुदी विचारात घेऊन गृह विभागाने 
प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व aril याबाबत निबंधक, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरण, 
औरंगाबाद यांच्याशी सछामसलत करुन ठरवाव्यात. 
४. उपरोक्त कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत गृह विभाग हे त्यांचे प्रशासकीय विभाग असल्यामुळे या 
कर्मचाऱ्याच्या प्रशासकीय बाबी संबंधित प्रशासकीय विभाग व निबंधक, भूमी संपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना प्राधिकरण, औरंगाबाद यांचेमार्फत हाताळण्यात येतील. 
५. संबंधित कर्मचाऱ्याला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर हजर होण्यासाठी विभागाने तात्काळ कार्यमुक्त 
करावे. 
ro सदर शासन rear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९२०१६४००७८९०७ असा आहे. सदर शासन 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


AN 
=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
RATION DEPARTMENT, 


GAJANAN 
BHIMRAO GURAV =: 
(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री. कृ.क. कुकलारे, लिपिक-टंकलेखक (गृह विभागामार्फत) 


प्रत, 

अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
निबंधक, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरण, औरंगाबाद. 
सह/उप सचिव (आस्थापन), , गृह विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

त्यांना विनंती करण्यात येते की, सदर कर्मचाऱ्याच्या सेवा प्रतिनियुक्तीने त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविलेल्या कार्यालयास उपलब्ध करून देताना त्याबाबतच्या अटी व शर्ती संदर्भात त्यांनी निबंधक, 
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरण, औरंगाबाद यांच्याशी संपर्क करावा. तसेच अटी व 
शर्ती ठरविल्यानंतर म.ना.से. (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा...इ.) नियम, १९८१ मधीळ नियम ४० 
(परिशिष्ट दोन) मध्ये नमुद केलेल्या अटी व शर्ती नमूद करूनच प्रतिनियुक्‍तीचे आदेश काढणे 
आव्यक आहे. त्यानुसार काढलेल्या आदेशाची प्रत या कार्यासनाकडे तात्काळ पाठविण्यात यावी. 

४. सा.प्र.वि./१४-अ (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


